भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी शास्त्रीय 
संगीत क्षेत्रातील नोंदणीकृत संस्थांना 
सहाय्यक अनुदान मंजूर करणे. 
महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्र. शासअ ४६१९ (११) /प्र. क्र.१७५/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १३ सप्टेंबर, २०१९ 


वाचा :- 9) या विभागाचा शासन निर्णय क्र. रासांधो २०१०/झास्त्रंप्रो २०११/प्र.क्र.३०६/ 
सां.का.४, दिनांक ३० जानेवारी, २०१३ 
२) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांचे पत्र क्र. सां.का.सं/२२११, 
दिनांक २५ जून, २०१९ 


प्रस्तावना :- 

उपर्निदिष्ट क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत 
प्रोत्साहन योजना सुरु करण्यात आळेली आहे. या योजनेअंतर्गत भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी 
शास्त्रीय संगीतातील नोंदणीकृत संस्थांना सहाय्यक अनुदान मंजूर करणे हा एक उपक्रम आहे. 
सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षासाठी शास्त्रीय संगीतातील नोंदणीकृत संस्थांना विषयांकित 
सहाय्यक अनुदान मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

या शासन निर्णयान्वये भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत क्षेत्रातील ४ 
नोंदणीकृत संस्थांना प्रत्येकी रुपये २,००,०००/- याप्रमाणे रुपये ८,००,०००/- (रुपये आठ लाख 
फक्त) इतके अनुदान मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. या संस्थांचा तपशील 
खालीलप्रमाणे :- 


अ.क्र विभाग संस्थेचे नांव रक्‍कम 
[aay कोकण विभाग शिवानंद स्वामी संगीत प्रतिष्ठान, डोंबिवली २,००,०००/- 
२. | पुणे विभाग न्यू एज फाऊंडेशन, पुणे २,००,०००/- 
३. | नाशिक विभाग गुरुवर्य पं. शंकरराव वैरागकर सार्वजनिक | २,००,०००/- 


संगीत सेवा मंडळ, नाशिक 
४. | औरंगाबाद विभाग | डा. कुमार गंधर्व संगीत प्रसारक मंडळ, लातूर | २,००,०००/- 
एकूण रुपये | ८,००,०००/- 


२. सदरचा खर्च मागणी क्र. झेडडी-२, २२०५ कला संस्कृती, (००) १०२ कला व संस्कृती 
यांचे प्रचालन, (०१) शास्त्रीय प्रेक्षागृहे व सभागृहे, (०१) (०३) भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी शास्त्रीय 
संगीत प्रोत्साहन योजना, (२२०५ ३३२१) ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशीर्षाखाळील 
चालू आर्थिक वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः शासअ ४६१९ (99) / प्र. क्र. १७५/सां.का.४ 


३. यासाठी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना नियंत्रण अधिकारी तसेच 
लेखाधिकारी, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 


४. Wax प्रकरणी वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/विनियम, दिनांक १७ एप्रिल, 
२०१५ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उप विभाग-३, अ.क्र.४, परिच्छेद 
क्र. २७ (२) (अ) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त अधिकारानुसार मंजूरी देण्यात येत आहे. 


५. सदर प्रकरणी पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. रासांधो २०१०/ 
शासंप्रो २०११/प्र.क्र. ३०६/सां.का.४, दिनांक ३० जानेवारी, २०१३ अन्वये संस्थांनी मागील ३ 
वर्षात केलेल्या कार्याचा आढावा घेऊनच या योजनेअंतर्गत त्यांना प्रोत्साहन म्हणून शासनाकडून 
अनुदान देण्यात येत असल्यामुळे सदर खर्च हा बिनशर्त असून त्याकरिता उपयोगिता प्रमाणपत्र 
सादर करण्याची आवऱ्यकता नाही. 


६. सदर प्रकरणी वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. अर्थसं २०१९/प्र.क्र.९२/ अर्थ-३, दिनांक ८ 
जुले, २०१९ मधील परिच्छेद क्र. ४ ची पूर्तता होत असून उर्वरित सर्व परिच्छेद व परिशिष्टातील 
अटी याप्रकरणी लागू होत नाहीत. 


७. सदर झासन निर्णय क्र. रासांधो २०१०/शासंप्रो २०११/प्र.क्र. ३०६/सां.का.४, दिनांक ३० 
जानेवारी, २०१३ तसेच वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं २०१९/प्र.क्र.९२/ अर्थ-३, 
दिनांक ८ जुले, २०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या निधीमधून 
विभागास खर्च करण्याच्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

टर सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१/१//.॥0/१59॥[॥8.9०/. या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक 
२०१९०९१३१७५७३५३३२३ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन 
काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 1... 
Vilas Ramrao ee 


-4d20348a52de465c7c34a6159 1 bbe69b747ae1 1457 103a0cf 


७9०57 
rialNumber=cb03c92b399cc893 1 Obf1378c184d97a4b7b9b98e926ea8 
h O fa 71dd7bc9cb273631 R hi 


Date: 2019.09.25 12:29:48 +05'30° 


(विलास रा. थोरात) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. संचाळक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवाळय इमारत, पहिला मजला, 
एम. जी. रोड, मुंबई ४०० ०३२ 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
३. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - २, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
५. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - २, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
८. निवड नस्ती, सां.का.४ 
पृष्ठ २ पैकी २ 


